महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३११९/प्र. क्र.३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ मे, २०१९ 


वाचा:-१) शा.शि.व क्री.वि. शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 
3) शा.शि.व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. बदली-३९१९/प्र. H.24/WAM-2, दिनांक ०८.०२.२०१९ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक १ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. महाराष्ट्र 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात 
आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा 


विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता 


येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील 
विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या 
शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या समुपदेशनाव्दारे बदल्या करण्यासंदर्भात दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ रोजी 


निर्गमित केलेल्या आदेशामधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट ब मधील बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
बदलीसंदर्भात शिफारशी केलेल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 


पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये 


दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शरा 

क्र 

1१ | २ ३ 1 a 

षि श्रीमती हेमलता जुरु परसा, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती गडचिरोली, 
अरमोरी, जि. गडचिरोली जि. गडचिरोली 

२. | श्री. दिलीप पतीरामजी वाघाये, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि.प. भंडारा 
लाखणी, जि.भंडारा 

३. | डा. राहुल नारायण चौधरी, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती नंदूरबार, 
जि.प. नंदुरबार जि.नंदूरबार 

४. । श्रीमती मनुताई पखाले, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती अमरावती, 
घाटंजी, जि. यवतमाळ जि. अमरावती 

५. | श्री. राजेंद्र दाजीबा शिंदे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती, वाशिम, 
मालेगाव ,जि. वाशिम जि. वाशिम 

६. | श्रीम. मंगल कचरु धुपे, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. जालना 
जि.प. जालना 

७. श्रीम. शबनम गुलाब मुजावर, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), पंचायत समिती कराड, 
जि.प. सातारा जि. सातारा 

८. श्री. मारुती चांगदेव फडके, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती माढा, 
मोहोळ, जि.सोलापूर जि. सोलापूर 

९. | श्री. अनिस मुसा नायकवाडी, सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य वि. चौ. सुरु आहे. 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण | त्यामुळे अकार्यकारी 
खानापूर विटा, जि.सांगली मंडळ, पुणे विभाग, पुणे रिक्‍त पदावर 

7 . श्री. बाळू रुस्तम खरात, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती भोकरदन, 
जालना, जि.जालना जि. जालना 

| १. | श्री. राकेश दिनकरराव साळुंखे, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि.प. औरंगाबाद 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 

क्र 

१२. | श्रीम. कल्पना दगडू चव्हाण, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि. प. जळगाव 
जळगाव, जि. जळगाव 

१३. | श्रीम. ललिता संतोष कावडे (दहितुले, | उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि.प. ठाणे 
कल्याण, जि. ठाणे 

१४. | श्री. रविंद्र बापुसाहेब वाणी, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती उपसंचालक कार्यालय, 
फुलंब्री, जि.औरंगाबाद औरंगाबाद 

१५. | श्री. प्रमोद विठ्ठल सूर्यवंशी, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती बल्लारपूर, 
दारव्हा, जि.यवतमाळ जि. चंद्रपूर 

१६. | श्रीमती संगिता प्रभाकर शिदे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
शिक्षण उप निरीक्षक, विभागीय शिक्षण । पंचायत समिती बारामती, 
उपसंचालक कार्यालय, पुणे जि. पुणे 

१७. | श्री. धनाजी अ. बुट्टे, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. पुणे 
जि.प. पुणे 

१८. | श्री. पोपट श्रीराम काळे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती धुळे, 
जामखेड, जि.प. अहमदनगर जि.धुळे 

१९. | श्री. राजेसाहेब मुरलीधर लोढे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती शहापूर, 
पुरंदर, जि.प. पुणे जि. ठाणे 

२०. | श्री. नागेश शांकरराव मापारी, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती सिंदखेड राजा, 
जि.प. जालना जि. बुलढाणा 

२१. | श्रीम. संध्या मारुती गायकवाड, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), पंचायत समिती भोर, 
जि. पुणे जि. पुणे 

२२. | श्री. रामदास हरिभाऊ हराळ, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि. प. अहमदनगर 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर 

२३. | श्री. अशोक विश्वनाथ पाटील, गटशिक्षणाधिकारी, श्री.वाणी यांच्या 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती फुलंब्री, बदलीने रिक्‍त 
परतूर, जि. जालना जि. औरंगाबाद होणा-या पदावर 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शरा 

क्र 

२४. | श्री. महारुद्र बाजीराव नाळे, गटशिक्षणाधिकारी, श्रीमती वाठारे यांच्या 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती पंढरपूर, बदलीने रिक्‍त 
करमाळा, जि.प. सोलापूर जि. सोलापूर होणा-या पदावर 

२५. | श्रीमती सुलभा पांडुरंग वाठारे उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
(धानुरकर), गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत | जि.प. सोलापूर 
समिती पंढरपूर, जि. सोलापूर 

२६. | श्री. लिबाजी दौलतराव सोनवणे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती कळवण, 
जि.प. नाशिक जि. नाशिक 

२७. | श्री महेश संभाजी धोत्रे, गटशिक्षणाधिकारी, श्री.कुडाळकर यांच्या 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती तासगाव, बदलीने रिक्‍त 
जि. प. सांगली जि. सांगली होणा-या पदावर 

२८. | श्रीमती सरोज आधार जगताप, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती पेठ, 
निफाड, जि.प. नाशिक जि. नाशिक 

२९. | श्री. भास्कर धवळू कनोज, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती दिंडोरी, 
त्र्यंबकेश्वर, जि. प. नाशिक जि. नाशिक 

३०. | श्री. भाऊसाहेब तुकाराम चव्हाण, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, जि. प. नाशिक 
चांदवड, जि.नाशिक 

३१. | श्री. मोहन संभाजी गायकवाड, गटशिक्षणाधिकारी, MTS यांच्या 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती पुरंदर, बदलीने Raa 
वाळवा, जि. सांगली जि. पुणे होणा-या पदावर 

३२. | श्री. प्रदीपकुमार मनोहर कुडाळकर, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती शिराळा, 
तासगाव, जि. प. सांगळी जि. सांगली 

३३. | श्री. अरविद भालचद्र मोहरे, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) , रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि. प. सोलापूर 
जि.प.लातूर 

३४. | श्री.सिध्देश्वर श्रीराम काळुसे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), पंचायत समिती चिखलदरा, 
जि.प. बुलडाणा जि. अमरावती 

३५. | श्री. रविंद्र सिताराम सोनटक्के, गटशिक्षणाधिकारी, Rad पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती लोहा, 
शिरुर-अनंतपाळ, जि.प. लातूर जि. नांदेड 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शरा 

क्र 

३६. | श्री. कादर राजूमियां शेख, प्रशासन अधिकारी, श्रीमती साळुंखे यांच्या 
उपशिक्षणाधिकारी (निरंतर), सोलापूर महानगरपालिका, बदलीने रिक्‍त 
जि. प. उस्मानाबाद जि. सोलापूर होणा-या पदावर 

३७. श्रीमती जयश्री एकनाथ चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती वैजापूर, 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद जि. औरंगाबाद 

३८. | श्री. शिवनाथ गंगाधर निर्मल, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती साक्री, 
सिन्नर, जि. नाशिक जि. धुळे 

३९. श्री. दत्तात्रय शिवलिंगअप्पा मठपती, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती भोकर, 
मुखेड, जि. नांदेड जि. नांदेड 

४०. | श्रीमती अनुराधा शिवाजी म्हेत्रे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) पंचायत समिती खटाव, 
जि.प. सांगली जि. सातारा 

४१. | श्री. मनिष राजाराम पवार, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, जि. प. धुळे 
सिंदखेड, जि.प. धुळे 

४२. | श्रीमती मिना चंद्रकांत शिवगुंडे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती कर्जत, 
राहता, जि. अहमदनगर जि. अहमदनगर 

४३. | श्रीमती तृप्ती विक्रम अंधारे, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि.प. लातूर 
लातूर, जि. लातूर 

४४. | श्री. मिलिद वसंतराव राजगुरे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
शिक्षण उप निरीक्षक, विभागीय शिक्षण = | पंचायत समिती आष्टी, 
उपसंचालक कार्यालय, अमरावती जि. वर्धा 

४५. | श्री अकुंश गुलाबराव शिदे, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि. प. पुणे 
जि. प. ठाणे 

४६. | श्री. किशोर भिमराव पागोरे , उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि. प. बुलढाणा 
मेहकर, जि. बुलडाणा 

४७. | श्री.सचिन गोवर्धन परदेशी, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती भडगाव, 
चाळीसगाव, जि. जळगाव जि. जळगाव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 

क्र 

४८. | श्री.अनिल बळीराम आकाळ, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती पातूर, 
जि.प.बुलढाणा जि. अकोला 

४९. | श्री. माधव सखाराम सलगर, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), पंचायत समिती अर्धापूर, 
जि.प. परभणी जि. नांदेड 

५०. | श्री. मदन यशवंता आंधळे , गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती जाफ्राबाद, 
बुलडाणा, जि. प. बुलढाणा जि. जालना 

५१. | श्री. दिलीपकुमार रामचंद्र बनसोडे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
प्रशासन अधिकारी, वाघाळा-नांदेड, जि. | पंचायत समिती उमरी, 
नांदेड जि. नांदेड 

५२. | श्री. रतनसिंग रामसिंग पवार, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती धारणी, 
अकोला, जि. अकोला जि. अमरावती 

५३. | श्री.सतीश सुरेश चौधरी, गटशिक्षणाधिकारी, श्रीमती कल्पना चव्हाण 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती जळगाव, यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पालघर, जि. पालघर जि. जळगाव होणा-या पदावर 

५४. | श्री.नागनाथ मालाजी शिदे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती आष्टी, 
अंबेजोगाई, जि. बीड जि. बीड 

५५. | श्री. बसवेश्वर महादेव किल्लेदार, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जि. प. कोल्हापूर 
गुहागर, जि.रत्नागिरी 

५६. | श्री. अरूण फकिरा धामणे, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), Raa पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जि. प. अहमदनगर 
जि.प.अहमदनगर 

५७. श्री. नवनाथ दत्तु वणवे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पंचायत समिती दौंड, 
जि.प. पुणे जि. पुणे 

५८. | श्री. रावबा शिवरामजी जुमनाके, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती बाभुळगाव, 
आर्णी, जि.यवतमाळ जि. यवतमाळ 

५९. | श्रीमती सुधा मारूती साळुंके, गटशिक्षणाधिकारी, श्री फडके यांच्या 
प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका । पंचायत समिती मोहोळ, बदलीने रिक्‍त 
प्राथमिक शिक्षण मंडळ, सोलापूर जि. सोलापूर होणा-या पदावर 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अः नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना दोरा । 

क्र 

६०. | श्री विष्णू मारूतीराव कांबळे, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, पंचायत समिती डहाणू, 
बार्शी, सोलापूर जि. पालघर 

६१. | श्री. भिकन ताराचंद पाटील, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक | Rad पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), कार्यालय, बृहन्मुंबई दक्षिण, मुंबई 
जि. प. ठाणे 

६२. | श्री. नामदेव शांकरराव माळी, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्यात, जिल्हा शौक्षणिक जि. प. सांगली. 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, 
जि. सांगली 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 


तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 


अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 


याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 


परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१९ पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०५२८१३४८०५१०२१ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar 
ada| 


Santosh 00101 
Basaveshwar = sr 
Mamadapure ** 


=Santosh Basaveshwar Mamadapure 
Date: 2019.05.29 12:27:26 +05'30' 


'3d8ea011b7d83adc40ch6, 
1e7a7 194ecSddc74df537d 
7a2e41983c35f6a38bGad8 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
३) सर्व शिक्षण संचालक 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


४) सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


) 
) 
) संबंधित शिक्षणाधिकारी 
) 
) 


an 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


S 


प्रत माहितीसाठी, 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


